केंद्र पुरस्कृत योजनेंच्या State Nodal Agency 
च्या खात्यात आर्थिक वर्षअखेर अखर्चित राहिलेला 
राज्याचा निधी व त्यावरील व्याज, राज्य शासनाच्या 
एकत्रित निधीत जमा करण्याकरीता नवीन 
लेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक केंपुयो-३६२२/प्र.क्र.११७/का-१३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २७ सप्टेंबर २०२२ 


वाचा :- 
१) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र. F. No. 9(92/PFMS/FCD/ 
२०२० दिनांक २३ मार्च, २०२१ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२१२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशञा-४, 
दिनांक ०१ जुले, २०२१ 
३) विधि व व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. केंपुयो-३६२१/प्र.क्र५/का-१३ दिनांक १६ 
नोव्हेंबर, २०२१ 
प्रस्तावना :- 
केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच निधी 
विनियोगाच्या प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. १ 
येथील दिनांक २३ मार्च, २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचा निधी Public 
Finance Management System द्वारे वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने सुधारीत कार्यपद्धतीचा 
अवलंब करण्याचे निर्देश दिळेळे आहेत. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाने संदर्भ क्र. २ येथील शासन 
परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरणासाठी Public Finance Management 
System चा वापर करण्याच्या अनुषंगाने सूचना दिलेल्या आहेत. 
२. सदर सूचनांनुसार विधि व न्याय विभागांतर्गतच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
अंमलबजावणीसाठी संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये नोडल अधिकारी व प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत 
योजनेकरीता Single Nodal Agency (SNA) dt नेमणूक करण्यात आली असून, त्यांचे Single 
Nodal Agency (SNA) खाते स्टेंट बँक ऑफ इंडियामध्ये उघडण्यात आले आहे. 
३. तसेच सदर सूचनांनुसार केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या 91918 Nodal Agency (SNA) च्या 
खात्यामध्ये आर्थिक वर्षअखेर अखर्चित राहणारा राज्याचा निधी व त्यावरील व्याज राज्य 
शासनाच्या एकत्रित निधी जमा करणे आवऱ्यक केले आहे. त्यानुसार सदर अखर्चित निधी व व्याज 
जमा करण्याकरीता नवीन जमेचे लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-३६२२/प्र.क्र.११७/का-१३ 


शासन निर्णय :- 

विधि व न्याय विभागांतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या Single Nodal 
Agency (SNA) च्या खात्यामध्ये आर्थिक वर्षअखेर अखर्चित राहणारा राज्याचा निधी व त्यावरील 
व्याज राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा करण्याकरीता खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष 
उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


0०७७० । इतर प्रशासनिक सेवा 0070 Other Administrative Services 

1०१ | q न्यायदान 01 Administration of Justice 

८०१ अनुदानग्राहीकडून अखर्चित | 801 Interest or other earnings from 
शिलकींवरील व्याज किंवा इतर जमा grantee on unspent balances 
रकमा 

(०१) व्याज (01) Interest 

(०१(०१ | सिंगल नोडल खात्यातील अखर्चित (01)(01) Interest on unspent balances in 
शिलकीवरील व्याज (RT 4 न्याय विभाग) Single Nodal Accounts (Law and 
ee. Judiciary Department) 

(70088701) 

(02) इतर जमा रकमा (02) Other Earnings 

(०२(०१ | सिंगल नोडल खात्यातील इतर जमा (02)(01) Other earnings in Single Nodal 
रकगा (विधि व न्यय विभाग) ae ae Law and _ Judiciary 
0000.) (70089601) 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५२/अर्थ-११/२०२२ दिनांक 
१५/९/२०२२ व महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र मुंबई यांच्या अनौपचारी संदर्भ 
क्रमांक ६४/२०२२-२३/३५२, दिनांक २९/८/२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०९२७१६२६०९४२१२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 
EPARTMENT, postalCod 


D le=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=eaafa52b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724d47 1400F 
bcfb074e051, 
pseudonym=00D295F198C67FDB7031897066C5804DA623172E, 
seriaINumber=38DA45FC182DE9210D4220CD41371018A4D6F00892E5 


er 
D1478CBA8413AFB06C03, cn=NITIN V JIWANE 
Date: 2022.09.27 16:28:45 +05'30' 


(नितिन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार व सह सचिव 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-३६२२/प्र.क्र.११७/का-१३ 


) मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७) मा.प्रबंधक (निरिक्षणे-२), अपिल शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 
) 
) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई/ नागपूर 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर 
१०) संचालक, लेखा व कोषागारे, ठाकरसी हाऊस ३, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, २ रा मजला, शुरजी 
वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई-३८ 
११) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२) कक्ष अधिकारी (१४४३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) कक्ष अधिकारी (अर्थ-११,१२/व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


१४) कक्ष अधिकारी (सर्व), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) निवडनस्ती (का-१३), विधि व न्याय विभाग, मंत्राळय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


